राष्ट्रीय सेवा योजना. 
राज्यस्तरीय पुरस्कार २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय कक्ष, 
शासन निर्णय क्रमांक:रासेयो-२०२४/प्र.क्र.४९/रासेयो 
एल्फिन्स्टन तंत्र विद्यालय परिसर, 
३, महापालिका मार्ग, धोबीतलाव, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : 


भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र 
P.M-9209.9/9/2028-NSS, दिनांक: १४.०६.२०२४ 


प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाच्या पध्दतीवर आधारित राज्यस्तरावर राज्याच्या रौप्य महोत्सवी वर्षापासून राष्ट्रीय 

सेवा योजना अंतर्गत पुरस्कार देण्याची प्रथा सन १९९३-९४ वर्षापासून सुरु करण्यात आली. सदर प्रस्ताव 
सादर करण्याबाबतची सुरूवातीची प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात आली. ऑनलाईन 
प्रक्रियेअंती कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, कार्यक्रम अधिकारी व स्वयंसेवक यांचे संबंधित विद्यापीठाने 
प्रथम गुणानुक्रम जाहीर केलेले प्रस्ताव हार्ड कॉपीसह शासनास प्राप्त झाले. सदर प्रस्तावांची छाननी 
करुन गुणांकाच्या आधारे निवड करण्यात आली. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीच्या 
शिफारशीनुसार सन २०२२-२३चे पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय सेवा योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये नि:स्वार्थ भावनेने व निष्ठेने समाजाची सेवा 
करणाऱ्यांना त्यांच्या अंगिकृत कामात प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या नि:स्वार्थ सेवेचा यथोचित गौरव 
करण्याच्या दृष्टीने खाली नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय 
घेतलेला आहे. 


(9) सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ (प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह) 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव 
[ay महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 


(२) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयक (प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह व ₹१०,०००/-) 
अ.क्र. कार्यक्रम समन्वयकाचे नांव विद्यापीठाचे नाव 

aa डॉ. महावीरसिग चौहान  ।महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर 


(३) सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार (प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह व ₹५,०००/- प्रत्येकी) 


अ.क्र. कार्यक्रम अधिकारी व महाविद्यालयाचे नांव विद्यापीठाचे नांव 


i डॉ. अनिल रामदास बारी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 
कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, बोदवड, । उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
जि.जळगांव जळगांव 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२४/प्र.क्र.४९/रासेयो 


2 आर. कथिरेसन मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
रामानंद आर्य डी.ए.व्ही. महाविद्यालय, भांडूप (पूर्व), मुंबई 

३ | डॉ. वर्षा सुधाकर शिरोरे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, 
कर्मवीर शांताराम कोंडाजी वावरे कला, विज्ञान व वाणिज्य | पुणे 
महाविद्यालय, सिडको, जि. नाशिक 

४ | डा. शरद बापूराव बेलोरकर गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
शरद पवार कला व वाणिज्य महाविद्यालय, गडचांदूर, 
ता.कोरपना, ता. चंद्रपूर 


(४) सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार (प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह) 


ता.कोरपना, ता. चंद्रपूर 


अ.क्र महाविद्यालयाचे नाव विद्यापीठाचे नांव 

हि oa, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, बोदवड, | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 

ता.बोदवड, जि.जळगांव उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
जळगांव 

२ | रामानंद आर्य डी.ए.व्ही. महाविद्यालय, भांडूप (पूर्व, मुंबई । मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

३ ।कर्मवीर शांताराम कोंडाजी वावरे कला, विज्ञान व वाणिज्य | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, 
महाविद्यालय, सिडको, जि.नाशिक पुणे 

8 [Ike पवार कला व वाणिज्य महाविद्यालय, गडचांदूर, | गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


(५) कार्यक्रम अधिकारी प्रशंसा प्रमाणपत्र पुरस्कार (प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह) 


कार्यक्रम अधिकारी व महाविद्यालयाचे नांव 


विद्यापीठाचे नांव 


षि 


डॉ. संदिप कडूभाऊ तांबे 
कृषी महाविद्यालय, सोनाई, ता.नेवासा, जि. अहमदनगर 


महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, 
राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 


शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (स्वायत्त), अमरावती 


२ | डॉ. दिपक पाडेकर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी 
श्री. शिवाजी कृषी महाविद्यालय, अमरावती विद्यापीठ, अकोला 

३ | डॉ. केशव विठठल आलगुले स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यालय, लातूर विद्यापीठ, नांदेड 

४ | डा. रिया अभयकुमार चोरडिया महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान 
एम.एच.एफ. होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज, संगमनेर, | विद्यापीठ, नाशिक 
जि- अहमदनगर. 

५ | डॉ. गोरखनाथ किसन किर्दत शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, उरुण-इस्लामपूर, 
जिल्हा सांगली 

६ ।डॉ.मिलिदकाळे संत गाडगेबाबा अमरावती 


विद्यापीठ, अमरावती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२४/प्र.क्र.४९/रासेयो 


७ | डा. सूर्यकांत दत्तात्रय आगलावे Sl. बाबासाहेब आंबेडकर 
जवाहर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, अणदूर, | मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती 
ता.तुळजापूर, जि. धाराशिव संभाजीनगर 

८ | डॉ. हेमलता मसिवाल श्रीमती नाथीबाई दामोदर 
बी.एम. रुईया महिला महाविद्यालय, माटुंगा, मुंबई ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 

९ श्री. पांडुरंग बळीराम शिंदे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
कै. शंकरराव बाजीराव पाटील माध्य. व उच्च माध्य. | संचालनालय, पुणे (--२स्तर) 
विद्यालय, अनगर, जि. सोलापूर 


(६) सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक पुरस्कार: (प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह व ₹ २,०००/- प्रत्येकी) 


अ.क्र स्वयंसेवकांचे व महाविद्यालयांचे नांव विद्यापीठांचे नांव 

| सत्यजित बाळू चव्हाण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज, जि.सोलापूर | सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 

२ | जयेश भास्कर साळुंके कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर 
सामाजिक शास्त्रे प्रशाळा, समाजकार्य विभाग, जळगांव | महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव 

३ | अरबाज मुस्तफा शोख गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
केवळाराम हरडे महाविद्यालय, चामोर्शी, 
जि.गडचिरोली 

४ | समृध्दी रामदास सोनवणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
ए.आय.एस.एस.एम.एस. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे. 

५ | अभय अनिल पाटील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, 
टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे नाशिक 

६ । शुभम आनंदराव पोळ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 
मुळा एज्युकेशन सोसायटी कृषी महाविद्यालय, सोनई, | जि. अहमदनगर 
ता.सांगोला, जि. सोलापूर 

७ | दिपशिखा ag सिह मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
ठाकूर विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, ठाकूर 
गांव, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 

८ | संजना संतोष weeny हैद्राबाद (सिध) नेशनल कॉलेजिएट 
किडशनचंद चेलाराम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

९ । रेणुका तुळशीराम ढोणे संत गाडगेबाबा अमरावती 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (स्वायत्त), | विद्यापीठ, अमरावती 
अमरावती 

| मनीष प्रेमलाळ कडूकर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर । नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२४/प्र.क्र.४९/रासेयो 


११ | संदिप हरिभाऊ कळासरे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, सामाजिक । विद्यापीठ, नांदेड 
विज्ञान संस्था, नांदेड 


१२ | आस्था दिपकराव देशमुख डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी 
कृषी महाविद्यालय, अकोला विद्यापीठ, अकोला 
१३ | सिध्दार्थ दत्ताराय जाधव शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 


पद्मभूषण डॉ. वसंतराव दादा पाटील महाविद्यालय, 
तासगांव, जिल्हा सांगली. 


१४ | मुनाफ लतीफ पठाण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
देवगिरी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर विद्यापीठ, छ. संभाजीनगर 

१५ । हेमंत संजय पटके डा.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, | विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
जि.रायगड 


२. उपरोक्त पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही राज्य संपर्क अधिकारी 
(रासेयो) यांनी त्वरीत करावी. 
३. सदर खर्च मागणी क्र.डब्ल्यू-६, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा, ९०-सचिवालय, (०२) राष्ट्रीय सेवा 
योजना राज्य हिस्सा, (०२) (०१) राष्ट्रीय सेवा योजना-०५-बक्षिसे (२२५१ ०३३८) या लेखाशीर्षाखाळी सन 
२०२४-२५ वर्षामधील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१४१९०१५०७२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRATAP PANDURANG 
LUBAL 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 
७. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२४/प्र.क्र.४९/रासेयो 


८. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रिय संचालनालय (महाराष्ट्र व गोवा राज्य), पुणे. 
९. राज्य संपर्क अधिकारी (रासेयो), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे. 
११. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१३.संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे (+2 स्तर).. 
१४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
१५. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
(दूरदर्शन, आकाडावाणी, वृत्तपत्रे इत्यादिंच्या माध्यमाद्वारे यथोचित प्रसिध्दी देण्यासाठी). 
१६. कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे/संचालनालये. 
१७. पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य. 
१८. पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रम अधिकारी व त्यांच्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य. 
१९. पुरस्कार प्राप्त रासेयो स्वयंसेवक. 
२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग. 
२१. निवड नस्ती, रासेयो कक्ष. 


ae 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


